नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 

(सन २०२१-२२) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ मार्च, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१५/प्र.क्र.१०६६/नापु-१६-ब, दि.०९.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७४/नापु-१६-ब, दि.११.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक- 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१६/१/॥२/८०/प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब, दि.०५.०१.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९ व 
दि.१८.०३.२०२०. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.०७/नापु-१६-ब, दि.०५.०७.२०१९. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६-ब, दि.१३.०२.२०२०. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१४/नापु-१६-ब, दि.२७.०२.२०२०. 


. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१०/नापु-१६-ब, दि.०२.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७ (भाग-१)/नापु-१६-ब, दि.०२.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१५३/नापु-१६-ब, दि.१८.०३.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१४०/नापु-१६-ब, दि.१९.०८.२०२०. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/५॥/प्र.क्र.२९/नापु-१६-ब, दि.१८.०२.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब, दि.०१.०४.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब, दि.०१.०४.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.११७/नापु-१६-ब, दि.२७.०४.२०२१. 

. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१७/प्र.क्र.१३८३/नापु-१६ब, दि.०६.११.२०१७. 

. हासन  निर्णण  क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७७/नापु-१६ब,  दि.१५.०६.२०१८, 


दि.०७.१२.२०१८, दि.२६.११.२०१८ व दि.२८.०२.२०१९. 


. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९, 


दि.०६.०८.२०१९, दि.१३.०२.२०२० व दि.२०.०३.२०२०. 


. शासन निर्णय क्रमांक- गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.४३/नापु-१६ब, दि.३०.०६.२०२०. 
. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ब, दि.१९.१०.२०२० व 


दि.१८.०२.२०२१. 


. समक्रमांक शासन निर्णय दि.१८.०८.२०२१, २५.०१.२०२२ व १८.०२.२०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


प्रस्तावना 
उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन शासकीय 


गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 
विवरणपत्रात दर्डाविल्याप्रमाणे नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा | तालुका । गोदामाचे नाव | प्र.मा. नुसार | यापूर्वी वितरीत | सध्या उपलब्ध 
अंदाजित खर्च | निधी (इ) करुन द्यावयाचा 
(र) निधी (र) 
१. नाशिक | चांदवड चांदवड ५०९४९५४० हाचि ०७०९९९ 
२. | नाशिक | येवला | मौजे अंगणगाव | ६९३५७८९२ | १6४6२८२५६८ १०००००० 
३. | नाशिक त्र्यंबकेश्वर | मौजे तळेगाव | ७३६१२६४२ ५१७४७२४२४५ ९०००००० 
४. | नाशिक | पेठ पेठ ३६५९७४३५ |. १९१०४६२) णल 
५. । नाशिक | कळवण । मौजेभेंडी । ५२६५७८९८ । 00३३०९१ 0. 
६. । सांगली | आटपाडी | आटपाडी ३९०६०१९३ | २१२७४७४९३२ क 
७. | जळगाव | चोपडा चहाडी ४९५३८००० १६०९९८५० 3383294 
८. | परभणी । पाथरी पाथरी २४०००००० पिक य) eee 
२. | परभणी | पालम पालम २५७००००० मड 334 ग्र ७19१9 
१०. | परभणी पूर्णा पूर्णा २३०००००० ७४७५००० १५५२५०० 
११. | परभणी | गंगाखेड | महतपुरी १९४००००० Boone हक le 
१२. | वर्धा | समुद्रपूर | समुद्रपूर ४८७२३६५८ | २१२९९६७६८४ १८७५५९७ 
१३. । वर्धा सेलू । मौजे बेलगाव | ३१००३५०० | 94990998 १५८००००० 
१४. | बुलढाणा | बुलढाणा | पोखरी २४७७७००० | ११४८३३९० शिकत) 
१५. | बुलढाणा | सिदखेड | सिदखेड लना वाका ८९९२५० 
राजा राजा 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


१६. मौजे पळसखेड 
बुलढाणा | चिखली जंयती १५४४७९७८ = ४९६६८०४ 
जंयती 
१७. बुलढाणा | संग्रामपूर संग्रामपूर २६४७८५०० Lee od ४९६६८०४ 
१८. | बुलढाणा | खामगाव | खामगाव १७६८४९८० aa ४९६६८०४ 
१९. qoaren जळगाव जळगाव — — 
0900 3 | छ 
S जामोद जामोद ी 
°°. | बुलढाणा | लोणार लोणार १४५२३४२० ae गट 
२१. | चंद्रपूर । ब्रम्हपुरी ब्रम्हपुरी ४५०८२७४९ | १७३८२२३१ गै क) 
२२. | ठाणे | मुरबाड मुरबाड ३६९६५००५ ९८५८३५१ २७१०६६५ 
२३. | नांदेड | कंधार कंधार ६८४८०१६८ १२७५०२१७ २०००००० 
२४. | नांदेड | कंधार बारुळ ३९८२१३६३ ११२८५५४६ १००००००० 
२५. । नांदेड | कंधार कुरुळा ३८९१९९६० ७२६८७९६ ३१६५११६ 
२६. | नांदेड | लोहा मौ.माळेगाव । ९२६१६९५३ १९६२२२२५ ७२९९४७३ 
२७. | नांदेड | लोहा मौ.लोहा ९५९७९९७६ २४१४७५७८ १५२००००० 
२८. | नांदेड | लोहा मारताळा ५०६७६५६५ | ११६५३५८७ १००००००० 
२९. | नांदेड | भोकर भोकर ३६६७५८९४ ६९६८४२० २९७०७४७ 
२०. | नाशिक | निफाड नील पिवळ गाडे ८२८४७६१७ । WMRGFEAS दिण टळितेल 
बसवंत 
३१. | नाशिक | नांदगाव | नांदगाव ६८३५११२५ | २९१४९७१ 10.4 
३२. | नाशिक | येवला | अंगणगाव । ७३५०२६३६ | _१४४३०१२२ ee 
33. मौजे 
राजूरबाहुला, 
नाशिक | नाशिक | शासकीय धान्य । १०१६०९८०४ | १७२४०८३८ ८४२३६८९६६ 
गोदाम क्र.०१ 
३४. मौजे 
राजूरबाहुला, 
नाशिक | नाशिक | शासकीय धान्य | ९३६६८८७५ १६४४६७४७४६ ७७२२२१२९ 
गोदाम क्र.०२ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


34. मौजे 
राजूरबाहुला, 
नाशिक | नाशिक ि —_ ९३६६८८७५ अ क. ese 
शासकीय धान्य 
गोदाम क्र.०३ 
३६. मौजे चंदनपुरी 
नाशिक | मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ | १९८१०८४३८ oe 
गोदाम क्र.१ 
30. मौजे चंदनपुरी 
नाशिक | मालेगाव | शासकीय धान्य | ११०२८५८०४ | ?१८१०८४४४ का 
गोदाम क्र.२ 
३८. 
हिंगोली | वसमत न ५८३८ १३६२९७ २९७०१७० 
HL peer ३५८३८००० ६१३६२९ 
२३९. | हिंगोली | वसमत वसमत ३६४७०००० ६१९९४९७ ३९९७०५ 
४०. | नांदेड | नांदेड | मौ.खुपसरवाडी | ४८६२७६४२ ra 1330 
४१. | नांदेड | बिलोली | मौ.कुंडलवाडी | ३८२२०१०७ किक ४९६६८०४ 
४२. | नांदेड | नायगाव | मौ.नायगाव | ५७१९६१२६ a ४९६६८०४ 
४३. | नांदेड | मुखेड मौ.मुखेड । ५९०२०८०८ ॥_ | ४९६६८०४ 
४४. | नांदेड | देगळूर | मौ.पिंपळगाव | ५८४४५३७६ aa ४९६६८०२ 
एकूण २०५४२८२२२६ | ६४२९११२२४ | ५१५८६८४५२/- 
(अक्षरी रुपये:- एक्कावन्न कोटी अठ्ठावन्न लक्ष आडूसष्ट हजार चारशे बावन्न फक्त) 
२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 
३ संबंधित गोदामांसाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांनी घ्यावी. 


8. 


बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा खर्च वाढीव होणार नाही, 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


५. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 


खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 


निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


७. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात 


यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक ३१ मार्च, २०२२ अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार 
नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दिनाक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यात यावे. 
दिनाक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती करण्यात येईल. 


याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


१०. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 
भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) 
(४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 


करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 


प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१७२३५५४०५०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sudhir Deodatta 


Tungar 


(सुधीर तुंगार) 
शासनाचे सहसचिव 
प्रत, 

१. जिल्हाधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर व 
बुलढाणा. 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, 
नागपूर व अमरावती. 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

४. उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती. 

५. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, 
चंद्रपूर व बुलढाणा. 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, 
नांदेड, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर व बुलढाणा. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, सांगली, परभणी, नांदेड, हिंगोली, 
वर्धा, चंद्रपूर व बुलढाणा. 

८. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१०. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

११. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

१४. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 

१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


